सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २३ ] 


गुरुवार , दिनांक ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ [ किंमत : १८ रुपये ] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार- अ , चार- ब व ५९३ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ५९८ व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती, - 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ५९९ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

ते 
६०८ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya ,Mumbai- 400032 

Date : 25th May, 2016 


its Resolution No. 3 dated 13 /03/ 2008 , declared its 
intention under section 38 read with Sub section ( 1) of 
Section 23 of the said Act to prepare the Draft 
Development Plan of Paithan (second revised ) for the 
entire area within its jurisdiction and notice of such 
declaration was published at page Nos. 60 , 61 of the 
Maharashtra Government Gazette, Part I - A , 
Aurangabad Division, Supplement dated 25 / 12/ 2008 ; 


Maharashtra Regional & Town Planning 
Act, 1966 


1 . No. TPS - 3015/ 1017/ CR- 171 / UD- 30 . 
Whereas , Paithan Municipal Council (District 
Aurangabad ) (hereinafter referred to as “ the said 
Planning Authority”) being the Planning Authority for 
the areas under its jurisdiction under clause ( 19 ) of 
Section 2 of the Maharashtra Regional & Town 
Planning Act, 1966 (Maharashtra ActNo.XXXVII of 
1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) vide 


And whereas the said Planning Authority after 
carrying out survey of the entire land within its 
jurisdiction ,as required under section 25 of the said 
Act to prepare a draft Development Plan ; 


And whereas the said Act has been amended 
vide Maharashtra Act X of 2011 with effect from 
5thApril 2011 ; 


औ . भाग १ - २३ 


५९३ 


५९४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
And whereas as per the provisions of sub - section 1 the extended period not exceeding 1 year in aggregate 
of section 26 of the said Act planning Authority has to from the date of its submission under section 30 of the 
publish the Draft Development plan within two years said Act; 
or within extended period of 6 months thereafter from 

And whereas, in accordance with sub - Section ( 1) 
the date of declaration of its intention to prepare second 

of Section 31 of the said Act , after making necessary 
revised draft Developmentplan in officialGazette ; 

enquiries and after consulting the Director of Town 
And whereas the said planning authority failed to 

Planning, Maharashtra State , Pune the State 
publish the draft Development plan within the said 

Government has decided to sanction the part of the 
prescribed time limit oftwo and half years; 

said Development Plan of the said Planning Authority 
And whereas as per the provisions under sub - section 

excluding the substantial modifications ( as EP - 1 , 
(4A ) of section 21 of the said amended Act as the said 

EP -2 .......etc ,) as specified in schedule ‘ A ’; 
planning Authority failed to perform its duty as 

Now , therefore in exercise of the powers conferred 
contemplated in the Act, the Dy. Director of Town 

by Sub section (1) of Section 31 of the said Act and of 
Planning , Aurangabad Division , Aurangabad has 

all other powers enabling it in that behalf, the 
appointed Assistant Director, Town planning , 

Government ofMaharashtra hereby: 
Aurangabad Branch, Aurangabad asGovt. appointed 
officer under sub -section ( 4 A ) of section 21 in a) Extends the period prescribed under section 31(1) 
accordance with the provisions of the said amended of the said Act for sanctioning the said Development 
Act.( herein after referred to as “ the said appointed Plan upto and inclusive of the date 25th May, 2016 . 
officer” ) ; 

b ) Sanctions the said - Development Plan ( second 
And whereas in accordance with the provisions of revised ) for Paithan Municipal Council , excluding the 
sub section ( 1 ) of section 26 of the said Act said substantialmodifications specified in SCHEDULE ‘ A ’ 
appointed officer published a notice to that effect, at appended to the notice . No. TPS - 3015 / 1017 / CR 
page Nos. 1 to 4 in official Gazette , Part I- A , 171 ( A )/ UD - 30 , dated 25th May , 2016 . 
Aurangabad Division , Supplement dated 23 .07 .2014 
for inviting objections & suggestions in respect of the 

c ) The final Development Plan ( part) for area of 
Draft Development Plan of Paithan (second Revised ); 

Paithan Municipal Council shall come into force after 

one month from the date of publication of this 
And whereas, after considering suggestions and 

Notification in the OfficialGazette . 
objections received on the aforesaid published Draft 
Development Plan of Paithan (second revised ), the 2 . The aforesaid part final Development Plan of 
Planning Committee set up under section 28 (2) of the (second revised ) for Paithan sanctioned by the 
said Act, has submitted its report to the said appointed Government shall be kept open for inspection by the 
officer; 

public during office hours on allworking days for a 

period of onemonth from the date of coming into force 
And whereas in accordance with the provisions of 

of this Notification , in the office of the Paithan Municipal 
sub section (1 ) of section 30 of the said Act, the said 

Council, Dist. Aurangabad . 
appointed officer has submitted the said Development 
Plan to the Government of Maharashtra for sanction 3. The reservations/ allocations / designations which 
vide letter No. 165 dt. 27 .01. 2015 ; 

do not appear in the schedule - A are hereby sanctioned 
And whereas in accordance with provisionsof sub 

for the respective purpose as designated in the 
section ( 1) of section 31 of the said Act, the said 

Development Plan . 
Development Plan is required to be sanction by 

4 . Areas of reserved sitesmentioned in the report of 
Government within a period of six months and within 

the Development Plan are approximate and subject to 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ 

५९५ 
actual measurement on site as per boundaries shown 
on the final Development Plan . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya.Mumbai-400032 
5 . All the existing roads whether shown on plan or 

Date :- 25th May , 2016 . 
not shall have the status of existing road . 

Maharashtra Regional & Town Planning 
6 . The private or rentalpremises designated in public Act, 1966 
- Semipublic zone will continue to be in such zone as 

1. No. TPS - 3015 / 1017 / CR - 171 ( A )/ UD - 30 . 
long as public - Semipublic user exists . Otherwise , the 

Whereas , Paithan Municipal Council (District 
Chief Officer, Paithan Municipal Council shall allow 

Aurangabad ) (hereinafter referred to as “ the said 
development permission on such lands considering 

Planning Authority ”) being the Planning Authority for 
adjoining major land use zone after due verification and 

the areas under its jurisdiction under clause ( 19 ) of 
with prior approval of the Director of Town Planning 

Section 2 of the Maharashtra Regional & Town 
Maharashtra State Pune. 

Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No.XXXVII of 
7 . Draftsman s errors which are required to be 

1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide 
corrected as per actual situation on sites/ or as per 

its Resolution No. 3 dated 13 /03 /2008 , declared its 

intention under section 38 read with Sub section ( 1 ) of 
survey records, sanctioned layout etc . shall be corrected 

Section 23 of the said Act to prepare the Draft 
by Chief Officer, Municipal Council Paithan Dist. 

Development Plan of Paithan ( second revised ) for the 
Aurangabad after due verification and with prior 

entire area within its jurisdiction and notice of such 
approval of the Director of Town Planning, 

declaration was published at page Nos.60 ,61 of the 
Maharashtra State , Pune . 

Maharashtra Government Gazette , Part I- A , 
8 . Those open spaces from sanctionecd layouts that Aurangabad Division , Supplement dated 25 / 12 /2008 ; 
are earmarked as existing open spaces (in Green colour ) 

And whereas the said Planning Authority after 
on the aforesaid Development Plan are subject to 

carrying out survey of the entire land within its 
changes if respective layouts are revised . If the layout 

jurisdiction , as required under section 25 of the said 
is revised and if open space is shown elsewhere in 

Act to prepared a draft Development Plan ; 
ResidentialZone, then the existing open space in the 

And whereas the said Act has been amended 
layout as shown on the said Development Plan shall be 

vide Maharashtra Act X of 2011 with effect from 
treated as Residential Zone. 

5th April 2011 ; 
9 . The standardized Development Control and 

And whereas as per the provisions of sub - section 1 
Promotion Regulations for A class, B class and C class 

of section 26 of the said Act planning Authority has to 
Municipalities in the State sanctioned by the 

publish the Draft Development Plan within two years 
Government shall be applicable to the said 

or within extended period of 6 month thereafter from 
Development Plan . 

the date of declaration of its intention to prepare second 

revised draft Development Plan in officialGazette ; 
This Notification shall also available on the govt.web 
site www .urbanmaharashtra gov.in 

And whereas the said Planning authority failed to 

publish the draft Development Plan within prescribed 
By order and in the name of the Governor of 

time limit of two and half years; 
Maharashtra , 

And whereas as per the provisions under sub -section 
M . M . Patil, 

(4 A ) of section 21 of the said amended Act as the 
Under Secretary to Government. 

planning Authority failed to perform its duty as 
contemplated in the Act, the Dy. Director of Town 
Planning, Aurangabad Division , Aurangabad has 


५९६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
appointed Assistant Director, Town Planning, Now , therefore in exercise of the powers conferred 
Aurangabad Branch , Aurangabad as Govt. appointed by Section 31( 1 ) of the said Act, and all the powers 
officer under subsection (4 A ) of section 21 in enabling it in that behalf, the Government of 
accordance with the provisions of the said amended Maharashtra hereby: 
Act. (hereinafter referred to as “ the said appointed 

Gives notice for inviting suggestions and or 
officer ” ); 

objections from any person in respect of the proposed 

substantialmodifications as specified in the Schedule 
And whereas in accordance with the provisions of 

‘ A ’ appended to this notice within a period of 30 days 
sub section (1 ) of section 26 of the said Act said 

from the date of publication of this notice in the Official 
appointed officer published a notice to that effect at 

Gazette; 
page Nos . 1 to 4 in official Gazette , Part I- A , 
Aurangabad Division , Supplement dated 23.07 .2014 

Appoints Joint Director of Town Planning , 
for inviting objections & suggestions in respect of the 

Aurangabad Division , Aurangabad as the “ Officer” 
Draft Development Plan of Paithan (Second Revised ); 

under section 31 (2 ) of the said Act, to hear all the 

persons filing suggestions or objections as stated in ( 1) 
And whereas, after considering suggestions and above within stipulated period and to submit his report 
objections received on the aforesaid published Draft thereupon to the Government for further necessary 
Development Plan of Paithan ( second revised ) , the action ; 
Planning Committee set up under section 28 ( 2 ) of the 

Only the suggestions or objections regarding 
said Act, has submitted its report to the said appointed substantialmodifications mentioned in SCHEDULE 
officer; 

A that may be received by the Joint Director of Town 

Planning, Aurangabad Division , Aurangabad havinghis 
And whereas in accordance with the provisions of 

office at 2nd floorMHADA Building,Mahavir Chowk, 
sub section ( 1 ) of section 30 of the said Act, the said 

Bus Stand Road , Aurangabad - 431 001 within the 
appointed officer has submitted the said Development 

stipulated period of 30 days from the date of publication 
Plan to theGovernment of Maharashtra for sanction 

of this notice in the OfficialGazette shall be considered ; 
vide letter No. 165 dt.27 .01. 2015 ; 

Copy of the said notice alongwith SCHEDULE - A 
And whereas, in accordance with sub - Section ( 1) and the plan showing the proposed substantial 
of Section 31 of the said Act, after making necessary modifications shallbe available for inspection to general 
Enquiries and after consulting the Director of Town public at following offices during office hours on all 
Planning , Maharashtra State , Pune the State working days . 
Government has sanctioned a part of the said 

1) The Joint Director of Town Planning, Aurangabad 
Development Plan vide Government notification Division , Aurangabad . 
No. TPS - 3015 / 1017 /CR - 171 /UD - 30 , dt 25th May, 

2 ) Assistant Director of Town Planning , 
2016 . Excluding the ^ substantialmodifications proposed 

Aurangabad . 
by the Governmentwhich are shown on the plan verged 

3 ) Chief Officer ,Municipal Council Paithan , Dist . 
in Pink colour as specified in SCHEDULE - A 

Aurangabad . 
appended hereto ; 

This notice is also available on Government Website 
And whereas ,the substantialmodifications proposed 

www .urban .maharashtra .gov.in 
by the government are excluded from the aforesaid 

By order and in the name of Governor of 
sanctioned plan verged in Pink Colour and marked as 

Maharashtra , 
excluded part i.e . as EP - 1 , EP - 2 .......... etc .; 

M .M . Patil, 
And whereas, thesemodifications being of substantial 

Under Secretary to Government 
nature are required to be republished under provisions 
of Section 31 of the said Act; 


औरंगाबाद विभाग 


५९७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ 

Schedule “ A ” 


Schedule ofModifications of substantial nature 

DevelopmentPlan , Paithan (Second Revised ) 
Accompaniment ofGovernmentNotice No. TPS - 3015 / 1017 /CR - 171 ( A )/2015 /UD - 30 

Dated : 25th May, 2016 


Sr. 


No . 


Excluded 

part 


Proposal as per plan 
Site No. | published under section 
Location 

26 of the Maharashtra 
Regional and Town 
Planning Act, 1966 


Proposal as per Plan 

submitted to State 
Government for sanction 
under section 30 of the 
Maharashtra Regional 
and Town Planning 

Act, 1966 


Modification of Substantial 
Nature proposed by the State 
Government under Section 31 
of the Regional & Town 

Planning Act , 1966 . 


2 


3 


5 


EP 1 


“ Site No. 32 - “ Site No. 32 -Housing “ Site No. 32-Housing The Appropriate Authority for 
Housing for for Dishoused & for Dishoused & Site No . 32 - "Housing for 
Dishoused & E . W . S . with E . W . S . with Dishoused & E . W . S .” is 
E . W . S . 

Appropriate Authority Appropriate Authority proposed to be changed as 
as MHADA as MHADA 

MHADA /MunicipalCouncil. 


2 


EP2 


Proposed 
Development 
Plan Roads in 
Congested 
Area 


Proposed Proposed 

A ) In Congested area all the 
Development Plan Development Plan proposed Development Plan 
Roads shown as firm Roads shown as roads shown in dotted lines are 
lines in congested Area dotted line in proposed to be treated as 
congested Area regular line of street as 

contemplated in the 
Maharashtra Municipal 
Councils Nagar Panchayat and 
industrial Town ship Act, 1965. 
B ) In Sanctioned Development 
control & promotion 
regulations for Paithan 
MunicipalCouncil following 
new provisions are proposed 
to be inserted . 


a ) In regulation No. 24 .1 after 
Note following new note is 
proposed to be added . 
Note - 2 This regulation shall 
also be applicable to regular 
line of street in congested area . 


b ) In regulation No. 37 . 1. 


( A ) the word “ or regular line 
of street” is proposed to be 
inserted after word “ or road 
widening” 


6 


५९८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
| 1 2 3 

5 
EP 3 Development Provision No . 11 . 1 (1) | “ Provision No. 11. 1. (1) Provision No. 11. 1. ( I ) 
Control Rules of development of development control of Sanctioned development 
control & promotion promotion regulation control & promotion regulation 

for Paithan MunicipalCouncil is 
shall be replaced by 
regulation :“ If it is 

proposed to be replaced by 
within the river / lake following provision 

| followingprovision . 
boundary and blue 

In the site of “ yatra Construction within flood line 
flood line of the river 

Maidan ” , building for of river Godavari 
( Prohibitive Zone ) 

Bhakt Niwas, Toilet,ſi) Area between the River Bank 
Pay & parking & allied and Blue Flood Line shall be 
users are allowed . At prohibited zone for any 
the time of constructions construction except open 
of these buildings no parking , open vegetable market 
obiection certificate for with otta type construction , 

garden , open air theatre , Yatra 
concerned Irrigation 

Maidan , Play Ground , Dhobi 
office ofGovt. should 

Ghat, Children Park , Ghat 
be necessary . 

Improvement, open space , 
ID Sites like Open cremation and burial ground , 
parking falling within public toilet or like uses and any 
flood line should be 

other uses as may be allowed 

with prior approval of Irrigation 
developed in consultation 

Department, provided the land 
with Irrigation office of 

is feasible for utilization . 
Govt. of Maharashtra . 

- Provided further that, 
III) Also ground level redevelopment of the existing 
of 448 m . above MSL authorized properties, situated 
is maintained & then 

within River Bank and Blue 

Flood Line marked on 
after stilt and above 

development plan , may be 
construction may be 

permitted at a height of 0 .45 m . 
allowed as per 

above Red Flood Line level. 
Irrigation Department s 

ii ) Area between blue flood line 
norms/ consultation . 

and red flood line shall be 
restrictive zone for thepurposes 
of construction . The 
construction within this area may 
be permitted at a height of 0 . 45 
m . above the red flood line level . 
iii) If the area between the river 
bank and blue flood line or red 
flood line forms the part of the 
entire plot in developable zone 
i.e . residential, commercial, 
public - semi- public , industrial, 
future urbanizable zone, then , 
FSI of this part of land may be 
allowed to be utilised on 

remaining land . 
By order and in the name of theGovernor ofMaharashtra , 

M . M .Patil , 
Under Secretary to Government. 


औरंगाबाद विभाग 


५९९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ 

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणूका, पदोन्नती इत्यादी 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र .जिविशा/ जा / का .व. सु / 

३७ ( १) ३/ २०१६- १९३३, दि . १२ .०५.२०१६ . 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र . जिविशा/ जा / का .व . सु / 

२०१६-,१९३३ , दि . १२.०५ .२०१६ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 


आदेश 


आदेश 


क्र .२०१६/ आरबी - डेस्क - १/पोल -१/ कावि - ५३.- ज्याअर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात विद्युत 
भारनियमन सुरु असल्याने जिल्हयातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त होत 
आहे . तसेच जिल्हयात पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात असल्याने विविध 
राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चे 
निदर्शने , रास्ता रोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 


दिनांक २१ / ०५ / २०१६ रोजी बौध्द पोर्णिमा उत्सव साजरा होणार । 
आहे . तसेच दिनांक २५. ५. २०१६ रोजी संकष्ट चतुर्थी उत्सव साजरा 
करण्यात येणार आहे , वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था । 
अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी 
जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( ३) लागू 
करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी मी , आर . टी .इतवारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये अधिकाराचा वापर 
करुन याद्वारे पाच (५ ) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा 
सभा,मिरवणुका,मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे . 


क्र . २०१६/ आरबी - डेस्क - १/ पोल -१ / कावि - ५४. - ज्याअर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात विद्युत 
भारनियमन सुरु असल्याने जिल्हयातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त होत 
आहे . तसेच जिल्हयात पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात असल्याने विविध 
राजकीय व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे , मोर्चे, निदर्शने , 
रास्ता रोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

दिनांक २१/ ०५/ २०१६ रोजी बौध्द पोर्णिमा उत्सव साजरा होणार आहे. 
तसेच दिनांक २५.५. २०१६ रोजी संकष्ट चतुर्थी उत्सव साजरा करण्यात 
येणार आहे , वरील पार्श्वभुमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही , त्याअर्थी मी , आर . टी .इतवारे , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , जालना, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम 
३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालील निर्देश देत आहे , 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती 
सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 

१). शस्त्रे , लाठ्या, सोटे , बंदुके , तलवारी, भाले , चाकू, व इतर 
शरीरास इजा अथवा अपाय करण्याऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

२) . तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हताळता येतील अशी घातक 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

३ ). दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) 
प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही. 

४ ). व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही , वाद्य वाजविणारे नाही , गाणे म्हणणार नाही . 

५ ). व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही . 

६ ). आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे , निशाणी, घोषणा पत्रे 
किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 

हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १५/०५/ २०१६ चे ०६ . ०० 
वाजेपासून ते दिनांक २९/ ०५/ २०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक १२/ ५/ २०१६ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 
जालना, १२ मे , २०१६ . 

आर . टी . इतवारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना . 


हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना 
लागू होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना 
व उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना, अंबड, परतूर , भोकरदन यांनी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलल्या मिरवणुका,सभा,मोर्चा यांना लागू होणार 
नाही . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १५ .०५ . २०१६ चे ०६ .०० 
वाजेपासून ते दिनांक २९ .०५ .२०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


हा आदेश आज दिनांक १२/ ०५/ २०१६ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


जालना, १२ मे , २०१६ . 


आर . टी . इतवारे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना. 


६०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


ड ) सायबर कॅफेचा वापर 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


इ ) स्फोटक साठा 


अधिसुचना 


ई ) बोगस सिमकार्ड वापर 


उ ) मागील तीन महिन्यात विक्री केलेल्या सिमकार्ड धारकांची माहिती 


__ ऊ ) जुने वाहन भंगारमध्ये खरेदी/विक्री करणे इत्यादीसह संबंधीत 
पोलीस ठाणेस माहिती देणे आवश्यक आहे . 


क्र ./जिऊनी/ साधन- २/ संस्था नोंदणी / अधिसुचना/ १३६६/ २०१६ - जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था, परभणी यांचे द्वारे अधिसुचित करण्यांत येते 
की , नियोजित तिरूपती अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि , बोरी 
ता . जिंतुर , जि . परभणी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली असुन जिचा नोंदणी 
क्रमांक पीबीएन/ आरएसआर/( सीआर ) १३७/ २०१६/दिनांक ०४ .०५ .२०१६ असा 
आहे . तसेच उक्त अधिनियमातील कलम १२( १ ) व त्याखालील नियम 
१९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” आणि 
उपवर्गीकरण “ कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था ” करण्यांत आले आहे . 


दहशतवादी कारवाया करणारे व्यक्ती जिल्ह्यात खोट्या नावाने , 
भाड्याने खाजगी जागा/भाडे तत्वावरील घर / लॉज येथे राहून दहशदवादी 
कारवाया करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे किरायाने , भाड्याने 
राहणाऱ्या अशा व्यक्तींची नोंद त्यांचे ओळखपत्र व निवासाच्या पत्यासह 
संबंधीत पोलीस स्टेशनला सादर करणे बंधनकारक आहे . 


सदरची अधिसुचना आज दिनांक ०४ .०५. २०१६ रोजी काढण्यात आली 
आहे . 


परभणी , ०४ मे , २०१६ . 


गेणश पुरी , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , परभणी. 


२) दुय्यम प्रतीचे मोटार वाहन विक्री/ खरेदी करणारे लोकांकडून 
अनाधिकृतपणे व्यवहार झाल्यास अशी वाहने स्फोटात वापरण्याची शक्यता 
असल्यामुळे तसेच ३) आक्षेपार्ह सीडी/ गाणे वाजविल्यामुळे जातीय - धार्मिक 
तेढ निर्माण होऊन तंटे होण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे प्रतिबंधात्मक 
कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . वरील कारणामुळे जिल्ह्यात घातपात 
होण्याची किंवा कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असल्याचे नमुद 
करुन उस्मानाबाद जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू करण्याची आवश्यकता 
असल्याचे पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद यांनी माझे निदशनास आणून 
दिले आहे आणि सदर अहवालावरून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ 
कलम १४४ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची आवश्यकता असल्याची 
माझी खात्री झालेली आहे . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


संदर्भ :- पोलीस अधीक्षक उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र . पो . अ.कार्या/ द. वि . सेल / 

जमावबंदी- आदेश/ ६५/ २०१६,- दि . ३/ ०५/ २०१६ . 
( फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे ) 

आदेश 


त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये खालील बाबी करण्यास मनाई करीत 
आहे . 


क्र . २०१६ / एमएजी -३ / सीआर- ०४ ,- ज्याअर्थी पोलीस अधीक्षक , 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . पो . अ .कार्या/ द. वि .सेल/ जमावबंदी 
आदेश / ६५ / २०१६, दि . ०३/ ०५/ २०१६ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात पुढील 
प्रमाणे आगामी श्री संत गोरोबा काका, तेर व श्री काळभैरवनाथ , सोनारी 
( यात्रा ) मुस्लिम रमजान मासारंभ तसेच दहशतवादी कारवाया अनुषंगाने 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचे 
कळविले आहे . 


१. उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोणत्याही व्यक्तिला किरायाने/ भाड्याने 
ठेवताना घर मालक , लॉज चालक , धर्मदाय संस्था , विश्रामगृह , धर्मशाळ 
चालक / मालक यांनी वास्तव्यास राहणारे व्यक्तीचे ओळखपत्र व निवासाचा 
पत्ता याबाबत महिती संबंधती पोलीस स्टेशनला माहिती न देता भाड्याने / 
किरायाने ठेवण्यास मनाई करीत आहे . 


२. उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोणत्याही व्यक्तिला कोणत्याही दुय्यम 
प्रती मोटार वाहनांच्या खरेदी/विक्री , जुने वाहन भंगार मध्ये खरेदी-विक्री 
बाबत संबंधीत पोलीस स्टेशनला महिती ने देता खरेदी-विक्री करण्यास 
मनाई करीत आहे . 


ज्याअर्थी सदर अहवालात , १.) उस्मानाबाद जिल्ह्यात भाड्याने 
राहणारे व अनधिकृत खाजगी अथवा शासकीय जागेत परराज्यातील नागरीक , 
परदेशी नागरीक यांनी त्याचे ओळखपत्रासह व ते राहत असलेल्या घरमालकाचे 
सहमतीपत्र व निवासाचे पत्ते 


३. आक्षेपार्ह सीडी/ गाणे वाजविल्यामुळे जातीय- धार्मिक तेढ निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यात कोणत्याही कार्यक्रमात अथवा कोणत्याही 
ठिकाणी आक्षेपार्ह सीडी/ गाणी / संगीत वाजविण्यास मनाई करीत आहे . 


१ ) सी आर पी सी कलम १४४ आदेश जारी झालेल्या दिनांकापासून । 


अ ) भाडे तत्वावरील घर 


४ . अवैध सिम कार्ड विक्री करण्यास व अवैध स्फोटक साठा 
बाळगण्यास मनाई करीत आहे . 


ब ) दुय्यम प्रतीचे मोटार वाहन विक्री/ खरेदी 


क ) वादग्रस्त सीडी/गाणे 


५. मागील तीन महिन्यात विक्री केलेल्या सिमकार्ड धारकांची महिती 
सादर करणे बंधनकारक राहील . 


६०१ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ 

६ . सायबर कॅफे मालकास आपली ओळख पटविल्याशिवाय कोणत्याही येणार आहे. 
व्यक्तिस सायबर कॅफेचा वापर करण्यास मनाई करीत आहे . 

१ . दिनांक . ०७/ ०५/ २०१६ . 
ज्याअर्थी सर्व संबधितांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणने ऐकुन घेणे 
सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याचीही 

२ . दिनांक . १४/ ०५/ २०१६ . 
माझी खात्री झाली आहे . 

३. दिनांक . २१ / ०५/ २०१६ . 
हा आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या हद्दीत दि . ०७.०५ .२०१६ रोजीचे 

४. दिनांक . २८ / ०५/ २०१६ . 
०६ . ०० ते दि . ३० . ०६ . २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत लागू राहतील . 

५ . दिनांक . ०४/ ०६/ २०१६ . 
हा आदेश आज दिनांक ०५.०५. २०१६ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 

६ . दिनांक . ११/ ०६/ २०१६ . 


उस्मानाबाद , ५ मे , २०१६ . 


७. दिनांक . १८ / ०६/ २०१६ . 


८ . दिनांक . २५/ ०६/ २०१६ . 


दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

उस्मानाबाद 


९ . दिनांक . ०२ / ०७/ २०१६ . 


करीता सदर दिनांक खालील अटीवर गोळीबार सरावासाठी मैदान 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 


१ . सदर ठिकाण धोकादायक क्षेत्र म्हणुन घोषीत करीत आहे . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा :- १. महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६ चे कलम २२ अन्वये . 


२ . सदरील परिसरात गुरांना न सोडणे व कोणत्याही व्यक्तीने त्या 
क्षेत्रात प्रवेश करु नये . अशा सुचना पोलीस अधिकारी यांनी दवंडीद्वारे व 
ध्वनीक्षेपकाद्वारे संबधीत गावी सर्व संबधीतांना देण्यात याव्यात . 


२. मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३३( ख) अन्वये . 


३. समादेशक रा. रा. पो .बल गट क्र .१२ हिंगोली यांचे पत्र जा .क्र . प्रशा( २)/ 
नवचैतन्य प्रशि/ गो . बा . सराव/ २०१६/ ४६२२ . 


३ . तहसिलदार औढा नां व पोलीस स्टेशन हटटा यांना 
मौ . वगरवाडी फायरींग बट व परिसरात दवंडीद्वारे व ध्वनी क्षेपकाद्वारे 
सदरील आदेशाची प्रसिध्दी करावी . 


विषय :- गोळीबार सरावासाठी मैदान ( फायर बट ) उपलब्ध करून 
देणे बाबत . 


आदेश 


हिंगोली , २६ एप्रिल ,२०१६ 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हादंडाधिकारी 

हिंगोली . 


क्र .२०१६/ डि सी -१ / कावी- ६६६,- ज्या अर्थी, समादेशक रा. रा. पो .बल 
गट क्र . १२हिंगोली यांनी मा .विशेष पोलीस महानिरक्षक रा. रा. बल.नागपुर , 
यांनी या गटास पोलीस कर्मचारी यांचेसाठी नवचैतन्य उजळणी पाठक्रम 
दर ( १५) दिवसांसाठी व शस्त्र हाताळणी प्रशिक्षण दर ( ०३ ) दिवसासाठी 
आयोजीत करून सदर पाठयक्रमाचे शेवटचेदिवशी सदर पोलीस कर्मचाऱ्यांना 
गोळीबार सराव देण्यात यावा अशा सुचना दिलेल्या आहेत . तरी सदर 
आदेशान्वये या गटास पोलीस कर्मचारी यांचे साठी नवचैतन्य उजळणी 
पाठयक्रमाचेसत्र ७८ ते ८१ शस्त्र हाताळणी सत्र २२२ ते २२५ पावेतो 
आयोजीत करण्यात आलेले असुन सदर पाठयक्रम दि . ०२/ ०५/ २०१६ 
पासुन चालु करण्यात येणार आहे . तरी आयोजीत करण्यात येणार आहे. 
तरी आयोजीत करण्यात आलेल्या सत्राचे शेवटचे दिवशी खालील 
नमुद दिनांकास पोलीस कर्मचारी यांचा गोळीबार सराव घ्यावयाचा असल्याने 
मौ वगरवाडी ता . औढा जि . हिंगोली सर्वे नं २५ व २९ मध्ये गोळीबार सराव 
घेण्याची परवानगी मिळणेस विनंती केली आहे . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा :- आस्थापना विभाग जि . का . यांचे पत्र जा . क्र . २०१६ / आस्था - ३ / कावि 
दि . २२ . ४. २०१६ . 


आदेश 


त्या अर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम २२ 
अन्वये व मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ मधील कलम ३३( १) ( ख ) व (प ) 
नुसार मौजे वगरवाडी ता औढा ना .जि .हिंगोली येथील फायरींग रेंज सर्वे 
नं .२५ व २९ हया परिसरात खालील दिनाकांस गोळीबार सराव करण्यात 


क्र . २०१६/डि सी -१/ कावी-६६५,- ज्या अर्थी, आस्थापना विभाग जि . का . 
हिंगोली जिल्ह्यात आरोग्य विज्ञान , अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासठी MHT -CET2016 दिनांक ०५ मे २०१६ 
रोजी ७.०० ते ०५.०० या वेळेत आयोजीत करण्यात आली आहे . परीक्षा 
कालावधीत हिंगोली जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यासठी 
खालील परीक्षाकेंद्र परीसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम 
१४४ लागु करणे बाबत विनंती केली आहे . 


६०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


अ . क्र . 


विषय | 


आसन व्यवस्था प्रतिखोली २४ परीक्षार्थी प्रमाणे 


०१ । 


महाविदयालयाचे/विछयालयाचे नावे 
आर्दश हायुस्कुल अकोला रोड हिंगोली 
आर्दश महाविदयालय हिंगोली अकोला रोड हिंगोली 


MB 


96 


०२ 


MB 


360 


०३ 


आर्दश महाविदयालय हिंगोली अकोला रोड हिंगोली 


MB 


346 


०४ 


MM 


231 


०५ 


BB 


144 


सेक्रेट हार्ट इंग्लिश स्कुल शास्त्री नगर हिंगोली 
खाकी बाबा इंग्लिश स्कुल रामलील मैदान हिंगोली 
सरजुदेवी भिकुलाल भारुका आर्य कन्या विदयालय बस 
स्थानक हिंगोली 


०६ 


BB 


264 


०७ 


- 


जिल्हा परीषद बहुविध प्रशाल हिंगोली 


BB 


०८ 


जिल्हा परीषद कन्या शाळा हिंगोली 


BB 


288 
192 
360 


शासकीय तंत्रनिकेतन लिंबाळा MIDC हिंगोली 


BB 


खुराणा सावंत इंजि . इ . अकोला रोड हिंगोली 


BB 


144 


अनुसया विदया मंदीर खटकाळी बायपास हिंगोली 


BB 


144 


पांदार इंटरनॅशन स्कुल हिंगोली 


BB 


144 


संतश्रेठ नामदेव महाराज पठाडे महाविदयालय अकोला रोड 


हिंगोली 


BB 


144 


१४ 


शिवाजी महाविदयालय काथळज रोड हिंगोली 


BB 


127 


एकुण 


2, 984 


त्या अर्थी, फौजदारी प्रक्रीय संहिता १९७३ चे कलम १४४( १ ) अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार, हिंगोली जिल्ह्यातील वरील परीक्षा केंद्रावर 
परीक्षाच्या कालावधीत फौजदारी प्रक्रीय संहिता १९७३ चे कलम १४४ लागु करीत आहे . तसेच वरील परिक्षा केंद्रावर सकाळी ६.०० ते सांयकाळी ६.०० या 
कालावधीमध्ये खालील प्रमाणे निर्बध घालण्यात येत आहेत . 


१. सदर परिक्षा उपकेंद्रावरचे इमारती व परिसर यामध्ये परिक्षेच्या शांतता पुर्ण आयोजनासाठी प्राधिकृत व्यक्ती शिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीस प्रवेश 
करता येणार नाही . 


२. परिक्षा उपकेंद्राच्या २०० मीटर परिसरात फोन , झेरॉक्स मशीन टेलीफो बुथ चालु ठेवण्यास निर्बंध. 


३. सदीरल आदेश हा नियुक्त केलेले अधिकारी / कर्मचारी तसेच परीक्षासाठी येणारे विदयार्थी यांना परीक्षा केंद्रात प्रवेशासठी लागु राहणार नाही . 


४. सदीरल आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी आणि पोलीस अधिक्षक हिंगोली यांनी बंदोबस्त कामी नेमणुक केलेल्या पोलीस 
कर्मचारी यांनी परवानगी दिलेली आहे . अशा व्यक्तीना लागु राहणार नाही . 


५. परिक्षार्थी यांना परिक्षा केंद्रात मोबाईल , पेजमेकर , गणकयंत्र ( Calculater ), इलेक्ट्रानीक साधने इत्यादी घेवुन जाण्यावर निर्बध . 


आणखी असे की , संबंधितास नोटीस बजावून त्यांचेम्हणने ऐकुन घेण्यास पुरेसा अवधी नसल्याने अणिबाणीचेप्रसंगी फौजदारी प्रक्रीया संहिता 
१९७३ चे कलम १४४( २) अन्वये एकतर्फी आदेश निर्गमीत करण्यात येत आहे . 


हा आदेशः दिनांक ३०/ ०४/ २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी निर्गमीत करण्यात येत आहे . 


दुर्वाचनिय, 
जिल्हादंडाधिकारी, हिंगोली 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ 


६०३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१.७.२०१५ . 


२) श्री . एस . सी . पठारे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांची दिनांक ९.५.२०१६ ते १२ .५.२०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री . जी .एच . पाटील, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . जी .एच . पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . जी .एच . पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७.२०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 
लातूर , ७ मे , २०१६. 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


क्र . काव्यवि /( प्रशा )/ १८५३/ २०१६ , - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . एस . सी . पठारे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांची दिनांक ९ . ५.२०१६ ते १२.५.२०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा , रजेच्या मागे दिनांक ८ .५. २०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ७.५ . २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३ .५.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


११ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एस . सी . पठारे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


पहा :- १) श्रीमती एस. यु. देशमुख , ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, लातूर यांची दिनांक ९ .५.२०१६ ते १३.५.२०१६ पर्यंतची ( ०५) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


आदेश 


श्री . एस. सी .पठारे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . एस. सी . पठारे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा )/ १८९५/ २०१६ , - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
हे श्रीमती एस. यु . देशमुख , ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक ९ .५ .२०१६ ते १३. ५.२०१६ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ८.५.२०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ७.५ .२०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३ .५.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


लातूर , ६ मे , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


__ श्रीमती एस. यु . देशमुख , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


१० 


श्रीमती एस .यु. देशमुख, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
८वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/२०१५, दिनांक २१.७.२०१५ . 
२) श्री . जी . एच . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा 
यांची दिनांक २९ .४.२०१६ ते ६.५.२०१६ पर्यंतची (०८ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


श्रीमती एस . यु. देशमुख, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा अतिरक्त कार्यभार श्री . एस . जे .गायकवाड , ५वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


लातूर , ९ मे , २०१६ . 


आदेश 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ १८६१/ २०१६ , - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . जी . एच. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची 
दिनांक २९ .०४ .२०१६ ते ६ .०५.२०१६ पर्यंतची (०८ ) दिवसाची अर्जित रजा 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


१२ 


६०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

श्री . जे.वाय. घुले , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती दिवाणी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच 
पहा :- १ ) श्री . महेश के . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर यांची पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
दिनांक ९ . ५. २०१६ ते ११.५. २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा 

श्री . जे .वाय . घुले, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

न्यायीक कामकाजाचा कार्यभार श्री . व्ही . व्ही . नाशिककर , दिवाणी न्यायाधीश, 
आदेश 

वरिष्ठ स्तर , उदगीर यांचेकडे व प्रशासकीय कामकाजाचा कार्यभार २रे 

सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदपूर यांचेकडे सोपविण्यांत 
क्र . काव्यवि / (प्रशा)/ १८९६/ २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

येत आहे . 
लातूर हे श्री . महेश के . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर यांची 
दिनांक ९ . ५.२०१६ ते ११. ५. २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , लातूर , ९ मे , २०१६ . 
रजेच्या मागे दिनांक ८ . ५. २०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे 

व्ही . डी . डोंगरे , 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ७.५.२०१६ रोजीचे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १२. ५.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

१४ 
__ श्री . महेश के . जाधव , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५, दिनांक २१ . ७.२०१५ . 
श्री . महेश के . जाधव , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

२) श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , जिल्हा न्यायाधीश- १, निलंगा यांची 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 

दिनांक ९.५ . २०१६ ते १० .५. २०१६ या ( २) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
श्री . महेश के . जाधव , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 

३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अतिरक्त कार्यभार श्री . एम. एस . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरक्त 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
सत्र न्यायाधीश , लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

आदेश 
लातूर , ९ मे , २०१६ . 

क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ १९०० / २०१६ , - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
व्ही . डी . डोंगरे , 

लातूर हे श्री . एम .व्ही . कुर्तडीकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , निलंगा यांची 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 

दिनांक ९.५. २०१६ ते १०.५. २०१६ या (२ ) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या 

मागे दिनांक ८ .५ .२०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह 
१३ 

मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ७.५.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११.५.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
पहा :- १) श्री . जे . वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदपूर 

कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
यांची दिनांक ९ .५.२०१६ ते ११.५. २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
आदेश 

श्री . एम. व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
क्र . काव्यवि /(प्रशा )/१८९८ / २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 

जिल्हा न्यायाधीश- १, निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे 
हे श्री . जे. वाय . घुले , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदपूर यांची 

चालू ठेवण्यात येईल . 
दिनांक ९. ५.२०१६ ते ११.५. २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ८ .५ .२०१६ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे 

श्री . एम. व्ही . कुर्तडीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ७.५.२०१६ रोजीचे 

न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१५ च्या संदर्भीय 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १२.५.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 

आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

लातूर , १० मे , २०१६ . 


श्री . जे .वाय. घुले , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल. 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ 


६०५ 


१५ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था याजंकडून 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 
( NO. B -2/ 35 OF 2016 ) 


अधिसुचना 


क्र .कक्ष- ४/ नाबँक / पतसंस्था / एनएनडी/ बीएनके ( ओ )/ ८०४/ ३२१ / २०१६ , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड प्रमाणित करतात की , संत 
गाडगेबाबा ग्रामसेवकांची सहकारी पतसंस्था म . नांदेड जिल्हा नांदेड ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील ( सन १९६१ चा 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक ( २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक एनएनडी/बीएनके / ओ/ ८०४/ २०१६ दि .०९.०५.२०१६ या क्रमांकाने 
नोंदविण्यात आली आहे .) 


READ :- Application dated 04 /05 /2016 Submitted 
by Shri. S . B . Joshi, Chief JuducialMagistrate , Jalna 
for grant of earned leave and order passed on it. 

No./Esst./1689 /of 2016 .: -- The PrincipalDistrict 
& Sessions Judge , Jalna is pleased to grant Ex-post 
facto earned leave for ( 02 ) days w .e .f. 02 /05 /2016 to 
03/05 /2016 with permission to leave the headquarters 
to Shri . S . B . Joshi, Chief Juducial Magistrate, Jalna. 

On return from the said leave Shri S . B . Joshi is 
reposted as Chief Juducial Magistrate , Jalna. 


उपरोनिर्दीष्ट अधिनियमाचा कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ साधन संपत्ती संस्था ” असुन उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या “ साधन संपत्ती 
संस्था " आहे . 


No locum tenens is necessary . 


नांदेड , ०९ मे , २०१६ . 


Certified under note 2 below M . C . S (Pay ) Rule 39 
that, Shri S . B . Joshi, would have continued to officiate 
as Chief JuducialMagistrate , Jalna had he not proceed 
on leave for the above period . 


व्ही . डी . कहाळेकर , 

जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , नांदेड . 


In his absence the charge of his Court alongwith the 
chrge of protocol was kept with Shri. S . B . Bagde , 
Jt.Civil Judge , (SD ) & Addl.CJM , Jalna in addition to 
his ownduties . 

Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था याजंकडून 


Jalna , 10/ 05/ 2016 . 


अधिसुचना 


Smt. S .S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions 

Judge , Jalna . 


- - - - - - - - - - - - - - 


क्र . कक्ष-४/ NND/ KWT/ BNK/( O ) 673/ नोंबा/ 2016 - सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था ता . किनवट जि .नांदेड यांनी प्रमाणीत केले की , शिवराज 
पाटील ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था , मर्या ईस्लापूर ता . किनवट 
जि .नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील 
( सन १९६१ चा ) अधिनियम क्रमांक - २४ कलम -९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक NND/KWT / BNK/( O ) 673/ 2016 दिनांक २२ .०४ .२०१६ च्या 
क्रमांकाने नोंदणी करण्यात आली. महाराष्ट्र संस्थांचे नियम १९६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अनुसार संस्थाचे वर्गीकरण “ सहकारी बँक " असुन 
उपवर्गीकरण “ इतर बँका ” आहे . 


१८ 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 

( NO . B- 2 / 36 OF 2016 ) 
READ :- Application dated 09 /05 / 2016 Submitted 
by Shri H . C . Parmar, Civil Judge ( JD ) & JMFC , 
Ambad for grant of commuted leave and order passed 
onit. 

No./ Estt./ 1690 /of 2016 . :-- The Principal District & 
Sessions Judge, Jalna is pleased to grantcommuted leave 
for (03 ) days w. e.f. 05 /05/ 2016 to 07 / 05 / 2016 with 


किनवट , २२ एप्रिल , २०१६ . 


पी . एम . गायकवाड , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था ता . किनवट . 


६०६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
benefitof availment of suffixing holiday falling on 08 - In her absence the charge of her Court is keptwith 
05- 16 to Shri H. C . Parmar, Civil Judge (J. D .) & Shri S. K. Mungilwar, 3rd Jt. Civil Judge (S . D .), Jalna 
J.M . F. C , Ambad . 

in addition to his own duties. 
On return from the said leave Shri H . C . Parmar, is Note has been taken in the Service Book of the 
reposted as Civil Judge (J. D .) & J.M .F .C , Ambad . concerned. 
No locum tenens is necessary. 

Jalna , 10 / 05/ 2016 . 
Certified under note 2 below M . C .S (Pay ) Rule 39 

Smt. S . S . Kosamkar, 
that, Shri H . C . Parmar, would have continued to 

Principal District & Sessions 
officiate as Civil Judge (J. D .) & J.M . F.C , Ambad had 

Judge, Jalna . 
he not proceed on leave for the above period . 
In his absence the charge of his Court was kept 

२० 
withSmt . A. A. Pandule, Jt. Civil Judge ( J. D . ) & 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
J.M . F .C ., Ambad in addition to his own duties . 

वाचा : 

१ ) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधियनियम 
Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 

१९६३ चे कलम १४ (४ )( अ ) . 

२) उप विभागीय अधिकारी जालना तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी , 
Jalna , 10/ 05 / 2016. 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती जालना यांचा महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी 
Smt. S .S . Kosamkar, विक्री (विकास व विनियमन) नियम १९६७ चे नियम ८१ प्रमाणे नमुना १५ 
Principal District & Sessions मधील निवडणूक निकाल बाबतचा अहवाल दिनांक २३.०५. २०१६ . 
Judge, Jalna . 

-: अधिसुचनाः 


- - - - - - - - - - - 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 

( NO . B- 2/ 34 OF 2016 ) 
READ :- Application dated 09 /05 / 2016 Submitted 
by Smt J. R . Pulate , 2nd Jt. Civil Judge ( S . D .) Jalna 
for grant of earned leave and order passed on it . 


क्र ./ २०१६/ साशा/ स . स .नि ./सिआर ,- ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय 
अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती जालना यांनी वाचा क्र .२ नुसार 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , जालना या बाजार समितीच्या संचालक मंडळ 
निवडणूक सन २०१६- २०२१ मध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांचा निवडणूक 
निकाल महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) नियम 
१९६७ चे नियम ८१ प्रमाणे नमुना १५ मध्ये या कार्यालयास सादर केलेला 
आहे . 


No./Estt ./ 1677 /of 2016 . :-- The Principal District & 
Sessions Judge , Jalna is pleased to grant earned leave 
for ( 04 ) days w. e.f. 10/ 05 / 2016 to 13 /05/ 2016 with 
benefit of suffixing holidays falling on 14 /05 /2016 & 
15 /05 /2016 with permission to leave the headquarters 
after office hours of 09 /05/ 2016 tillbefore office of 
16/ 05/ 2016 to Smt. J. R. Pulate, 2nd Jt. Civil Judge 
( S . D .), Jalna . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) नियम 
१९६७ चे नियम ८३ मधील तरतुदीस अनुसरुन मला प्राप्त अधिकारान्वये मी , 
एस . आर. जोंधळे , जिल्हाधिकारी जालना या अधिसुचनेद्वारे कृषि उत्पन्न 
बाजार समिती जालना या बाजार समितीच्या सन २०१६- २०२१ या कालावधीकरीता 
सोबतचे नमुना ११- क ( नियम ८३ नुसार ) दर्शविलेले सदस्य हे बाजार 
समितीचेनिवडून आलेले समिती सदस्य म्हणून अधिसुचित करीत आहे . 
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) 
नियम १९६३ चे कलम २२ मधील तरतुदीस अनुसरुन श्री . श्रीकुमार चिंचकर , 
उप विभागीय अधिकारी जालना यांची दिनांक ९/ ६/ २०१६ रोजी नवनिर्वाचित 
संचालक मंडळाची पहिली सभा व पदाधिकारी निवड संदर्भाकरीता पिठासीन 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
सोबत : नमुना -११ क (नियम ८३ नुसार ) 
जालना , २५ मे , २०१६ . 

एस . आर . जोंधळे , 
जिल्हाधिकारी , जालना 


On return from the said leave Smt. J.R . Pulate , is 
reposted as 2nd Jt . Civil Judge (S. D.), Jalna . 

No locum tenens is necessary. 


Certified under note 2 below M . C . S (Pay ) Rule 39 
that, SmtJ.R . Pulate , would have continued to officiate 
as 2nd Jt. Civil Judge (S . D .), Jalna had she not proceed 
on leave for the above period . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ 


६०७ 


नमुना ११- क (नियम ८३ ) पहा 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती जालना ता . जि .जालना सन २०१६- २०२१ करीता समिती सदस्य 
निवडून आलेल्या निवडून आलेल्या सभासदाचा 

ज्या मतदार संघाकडून निवडून आले आहेत 
सभासदाचे नांव पुर्ण पत्ता 

तो मतदार संघ 


अ . क्र . 


| कळकुंभे कमलाकर अंबादासराव 


सेवा सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


मु . पो . सावंगी तलाव पो .पाश्रुड 

ता .जि . जालना 


खरात बाबासाहेब रामभाऊ 


मु . पो .विरेगांव ता . जि .जालना 


सेवा सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


खोतकर अर्जुनराव पंडीतराव 


सेवा सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


रा . दर्शना बंगला , भाग्यनगर जालना 

ता .जि . जालना 


जगताप वसंत नामदेव 


सेवा सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


मु . पो .दावलवाडी ता. बदनापुर 

जि . जालना 


दानवे भास्करराव मुकुंदराव 


सेवा सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


रा.शिवाजी नगर जालना 

ता . जि . जालना 


पवार विष्णू दौलतराव 


सेवा सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


मु . पो . नजिकपांगरी ता . बदनापुर 

जि .जालना 


बोडखे सुभाषराव रुस्तुमराव 


सेवा सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


मु आसरखेडा पो . डोणगांव ता .बदनापुर 

जि . जालना 


८ . | चंद संगीता विष्णू 


सेवा सहकारी संस्था ( महिला ) 


म मांडवा पो .पिरपिंपळगांव ता .बदनापुर 

जि .जालना 


मोठे तारामती रावसाहेब 


सेवा सहकारी संस्था (महिला ) 


मु .विरेगांव पो .चितळीपुतळी 

ता . जि .जालना 


घुगे भाऊसाहेब एकनाथराव 


मु .भराडखेडा पो .केळीगव्हाण 

ता .बदनापुर जि . जालना 


सेवा सहकारी संस्था ( वि . जा ./ भ . ज . 
किंवा वि . मा .प्र.) 


११. | काळे तुळशीराम राधाकिसन 


मु . पो .वखारी ता . जि . जालना 


सेवा सहकारी संस्था ( इतर मागासवर्ग ) 


ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 


घुले श्रीकांत भानुदास 
| बावणे मिरा भागवत 


मु .बापकळ पो .भाटेपुरी ता . जि . जालना 
मु . पो . घाणेवाडी ता .जि .जालना 


ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 


काजळकर कैलास लक्ष्मण 


मु .सिरसवाडी ता . जि . जालना 


ग्रामपंचायत ( अनुसुचित जाती/ जमाती ) 


मोरे प्रल्हाद पंडीतराव 


मु . पो . गोलापांगरी ता . जि .जालना 


ग्रामपंचायत ( आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक ) 


तोतला रमेश गंगाबीशन 


रा .करवानगर जालना 


व्यापारी मतदार संघ 


सोनी अनीलकुमार रमेशचंद 


रा . करवानगर जालना 


व्यापारी मतदार संघ 


| काबलीये गोपाल पुरणलाल 


रा .शिवाजीनगर , म्हाडा कॉलनी जालना 


हमाल मापाडी मतदार संघ 


जालना , २५ मे , २०१६ 


एस . आर . जोंधळे , 
जिल्हाधिकारी , जालना 


६०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ९ जून २०१६ : ज्येष्ठ १९ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


२१ 


अनुसूची 


उप जिल्हाधिकारी याजकडून 


उपजिभुसं / औ/ ओ/ आर २२/ ०८ 


नमुना - ड 


जिल्हा 


भुमापन 
तालुका | क्रमांक 
गाव 

स .नं ./ 


नकाशा 
पाहण्या 


सोडून 
देण्यात 


करिता 


जा .क्र .२०१४/ पुनर्वसन / 
भूसंपादन / सीआर / ०१ 
विभागीय आयुक्त कार्यालय , 

औरंगाबाद 
दिनांक : १८ / ०५/ २०१५ 


ग . नं 


आवश्यक 
असलेले 
जमिनीचे 
अंदाचे 
क्षेत्र 
हे आर 
मध्ये 


जमीनी 
कोणत्या 
कामासाठी 
संपादन 
करणे 
आवश्यक 
आहे त्या 
प्रयोजनाचे 


| आलेले 
जेथे 

जमिनीचे 
उपलब्ध 

| अंदाजे क्षेत्र 
आहे ते 

हे . आर मध्ये 
कार्यालय 


भुसंपादन अधिनियम १८९४ जिल्हा औरंगाबाद 


नांव 


१ 


। 


२ 


। 


| औरंगाबाद १८3 पै . 

कन्नड 
जैतापुर 


१ हे ६२ 

आर 


निरंक 


शिवाना 

उप 
टाकळी 

जिल्हा - 
म .प्र .बुडीत 

धिकारी 
क्षेत्र जैतापूर 
मौ . जैतापूर 

( भुसंपादन) 
ता . कन्नड 

| औरंगाबाद 
जि . औरंगाबाद 


ज्या अर्थी उप जिल्हाधिकारी भुसंपादन औरंगाबाद यांनी 
त्यांची अधिसुचना क्र . २२ /०८ दि . १०/ १२/ २०१३ द्वारे असे अधिसूचति 
केले होते की सोबतच्या अनुसूचीतील स्तंभ १,२ आणि ३ मध्ये जिचा / 
त्याचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशी जमीन / अशा जमीनी 
( यात पुढे जिचा / ज्यांचा निर्देश उक्त जमीन / जमीनी असा करण्यात 
आला आहे .) अनुक्रमे उक्त जमिनीसमोर उक्त अनुसूचितील स्तंभ ४ 
मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याच्या / ज्यांचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन | पयोजने असा 
करण्यात आला आहे .) आवश्यक होती / होत्या किंवा आवश्यक असण्याचा 
संभव होता. आणि ज्याअर्थी भूमी संपादन अधिनियम १८९४ (१८९४ चा 
१ ) ( यात पुढे ज्याचा निर्देश , “ संपादन अधिनियम " असा करण्यात आला 
आहे ) हा महाराष्ट्र राज्यास प्रयुक्त असतांना त्यांच्या कलम ५ ( अ ) 
पोटकलम ( २) अन्वये अहवाल पाठविण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकारांचा 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर औरंगाबाद विभागाचे अपर आयुक्तांची 
अशी खात्री झालेली आहे की , उक्त जमीन / जमीनी उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी पाटबंधारे विभागाच्या खर्चाने संपादन करण्याची आवश्यकता 


एकूण | १ हे ६२ आर 


उप जिल्हाधिकारी 
( भुसपांदन ) 
औरंगाबाद 


आहे . 


२२ 
उपविभा ीिय अधि परी याजकडून 

दुरुस्तीचा तपशिल 
मौजे धानोरा ( शि ) ता. नवट जि . नांदेड 


राजपत्रातील अ.. . 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


| 


त्या अर्थी आता संपादन अधिनियमांच्या कलम ६ च्या उपबंधान्वये, 
याद्वारे असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त जमीन / जमीनी उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी / प्रयोजनांसाठी आवश्यक आहे / आहेत . उक्त 
जमीनीचा / जमीनीच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या 
बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्याकरिता संपादन अधियमाच्या 
कलम ३ खंड ( क ) अन्वये याद्वारे उपजिल्हाधिकारी भूसपादन औरंगाबाद 
यांची नेमणुक करण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे त्याला / त्याने उक्त 
जमीनीचा / जमीनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही त्या प्रयोजनासाठी 
आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करुन सुरू करावी असे निर्देश देण्यात आले 
आहेत . 

उक्त जमिनीचा / जमिनीचे नकाशा / नकाशे उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळात पाहण्याकरिता 
उपलब्ध आहे | आहेत . 

उक्त अनुसुचितील स्तंभ ६ मध्ये अदमासे नमूद केलेल्या उक्त 
जमीनीच्या / जमीनीच्या क्षेत्राचे संपादन सोडून देण्यात येत आहे. 
( अनुसूची सोबत जोडली आहे ) 

स्वाक्षरीत 
( जितेंद्र पापळकर ) 
अपर आयुक्त औरंगाबाद 


२ 
० हे . ८० आर 
१ हे. ६२ आर 
० हे. २१ आर 
१ हे. १५ आर 
३ हे. १४ आर 
९ हे. ८६ आर 
२ हे. ०२ आर 
२ हे . ०२ आर 


३ 
१ हे . ६२ आर 
१ हे . २१ आर 
० हे. ८० आर 
३ हे . १४ आर 
१ हे. १५ आर 
९ हे. ८५ आर 
१ हे. ६८ आर 
१ हे. ६८ आर 
० हे. ६९ आर 
० हे. ८२ आर 


१ हे .८२ आर 


उपविभा ीिय अधि परी तथा 
भुसंपादन अधि री, निवट , 

जि . नांदेड. 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


